महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळाच्या आस्थापनेवरील गट-अ 
(राजपत्रित) वर्गामधील सचिव संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ ते 
दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती 
सामायिक ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साज्येसू-२०२२/प्र.क्र.५६/आस्था-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुले, २०२२ 


वाचा - 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक २१.०६.२०२१. 
२) मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक क्र. साज्येसू २०१७/प्र.क्र.८०/आस्था-२, 
दिनांक २३.०१.२०१९ 


शासन परिपत्रक - 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या आस्थापनेवरील गट-अ (राजपत्रित) 


वर्गामधीळ “सचिव” या संवर्गातील एकाकी पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक 09.09.2099 ते दिनांक 


०१.०१.२०१८ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली 


आहे. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील “सचिव, गट अ (राजपत्रित)” या संवर्गातील 


एकाकी पदावरील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ ते दिनांक 09.09.2022 या कालावधीची तात्पुरती 


सामाईक ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साज्येसू-२०२२/ प्र.क्र.५६/आस्था-२ 


२. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळातील सचिव, गट-अ (राजपत्रित) या एकाकी 


पदावर श्रीमती मीनाक्षी रा. पाटील ह्या सरळसेवेने दिनांक १०.०२.२०१२ पासून कार्यरत आहेत. 


“सचिव, गट-अ* या पदावरील अधिकाऱ्यांची सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील तात्पुरती 


ज्येष्ठतासूची खालील अटींच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


अ) ज्येष्ठतासूचीतीळ अधिकाऱ्यांच्या नावासमोर नमूद केलेला ज्येष्ठतेचा दिनांक हा 


म.ना.से. (ज्येष्ठता विनियमन) नियम, १९८२ मधीळ तरतूदी तसेच शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 


विभाग, दिनांक २१.०६.२०२१ नुसार फक्त “सचिव” संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्याकरिता 


विचारात घेण्यात येईल. सदर दिनांकाच्या अनुषंगाने आर्थिक लाभांची अनुज्ञेयता प्रचलित धोरणाच्या 


अधिन असेल. 


ब) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्रमांक २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक 


२५.०५.२००४ चा शासन निर्णय रद्द करुन पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. सदर निर्णयास 


आव्हानित करण्यासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 


२८३०६/२०१७ दाखल करण्यात आली आहे. सदर विशेष अनुज्ञा याचिकेमधीळ अंतिम निर्णयाच्या 


अधिन राहून सदरची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, 


सदर परिपत्रक व त्यासोबतच्या ज्येष्ठतासूच्या संबंधितांच्या (सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांसह) 


तात्काळ निदर्शनास आणाव्यात. तसेच सदर ज्येष्ठतासूच्यांबाबत काही आक्षेप असतील तर त्याबाबत 


संबंधितांचे आक्षेप दिनांक ०८.०८.२०२२ पर्यंत मागवून घेऊन ते महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि 


संस्कृती मंडळाच्या स्तरावर तपासून मंडळाच्या सचिवांच्या अभिप्रायासह दिनांक १७.०८.२०२२ पर्यंत 


शासनास पाठवावेत. सदर दिनांकानंतर शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार 


नाही. दिनांक १७.०८.२०२२ पर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचे काहीही 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साज्येसू-२०२२/प्र.क्र.५६/आस्था-२ 


आक्षेप नाहीत असे गृहीत धरुन सदरची ज्येष्ठतासूची ही अंतिम जेष्ठतासूची स्वरुपात प्रसिद्ध 


करण्यात येईल याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७२६१०४५०५३३३३ असा आहे. हा Aa 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MILIND BHAGWAN 
GAWADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MARATHI LANGUAGE 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d043e1f55c6ded344ffebea8801d8 
¢286bfdcafaea54c716c9b31b47b87a9476, 
pseudonym=3FD721BE2B19DF245E0157F 
D3DC7B26475009465, 


serialNumber=EF777B84EAC7F675E349314 
AEFO6FOFA1CB47DE2A32BE1 156CA04D038 
F42D6E1, cn=MILIND BHAGWAN GAWADE 
Date: 2022.07.26 16:54:50 +05'30' 


(मिलिंद भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. संबंधित सचिव (महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत) 


२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई ४०० २५. 


३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः साज्येसू-२०२२/प्र.क्र.५६/आस्था- 2, दिनांक २६.०७.२०२२ चे सहपत्र 


प्रपत्र “अ” 


1 oa संवर्गाचे नांव सचिव, गट -अ (राजपत्रित) 
२ वेतनश्रेणी एस-२३ : ६७७००-२०८७०० 
३ दि.१ जानेवारी, २०१९ ते दि.१ जानेवारी, २०२२ रोजीची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 
दि.१ जानेवारी, २०१९ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची) 
दि.१ जानेवारी, २०२० रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची) 
दि.१ जानेवारी, २०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०२० ते दि.३१.१२.२०२० या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची) 
दि.१ जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि. १.१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची) 
नियम ३ (२) त. dra capa सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता 
[बो नुसार शासकीय संबंधित जन्मदिनांक नियम ३ (२) ese (ज्या पदासाठी 
(ब) नुसार. | सिकारी aes दिनक यां संवर्गात | ज्येष्ठतेचा दिनांक क 
oe / पदावरील टे प्रवर्ग | नुसार संवर्गात | तचा वाक आवशयक आहे | aT 
rat कर्मचाऱ्याचे नांव | नियुक्तीचा मार्ग | महिना-वर्ष) प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (sig तेथेच हा 
aes Sea pune महिना-वर्ष) शात हीय 
दिनांक रकाना भरावा 
Le | 2 3 aa 4 & ie. | ८ ९ al 
शिंगी श्रीमती मीनाक्षी | सरळसेवा २०.०४.१९७० | खुला | १०.०२.२०१२ | १०.०२.२०१२ | ३०.०४.२०२८ mm | 
रा. पाटील (वाडमय) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


